RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ४२ ]] 


गुरुवार , एप्रिल ५ , २०१८ / चैत्र १५ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ एप्रिल २०१८ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९. 

क्रमांक एमपीआय -१११७ / प्र.क्र .११८५ / पोल -११.- ज्याअर्थी ( १) मे . अपना किसान उद्योग , ( २ ) मे . उज्ज्वला स्टार क्लब अॅन्ड रिसोर्ट प्रा . 
लि ., ( ३ ) मे. उज्ज्वला स्टार टुर्स अॅन्ड ट्रॅव्हल्स प्रा.लि., ( ४ ) मे. कडसु लॅन्ड डेव्हलपमेंट अॅन्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., ( ५ ) मे . अपना किसान 
अॅग्रीकल्चर प्रा.लि. (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून 
स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध आ.गु.शा. मुंबई येथे गु.र.क्र . ४१/२०१७ ( दादर पो . स्टे . गु. नोंद क्र . १०७/१७ ) भा.दं.वि. कलमे ४०६, 
४०९, ४२० , ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात 
आला आहे ; 


.. 


आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी 
परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून 
आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १ ९९९ ( २००० चा महा .१६ ) ( यात यापुढे ज्याचा 
उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) आणि कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष /संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त 
करीत आहे ; आणि 


( ख ) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( सामान्य 
प्रशासन), मुंबई शहर जिल्हा , फोर्ट , मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


भाग चार ब - ९५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल ५, २०१८ / चैत्र १५ , शके १ ९ ४० 


उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 


अनुसूची 


आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 


( १ ) स्थावर मालमत्ता 


अ . क्र . 


मालमत्तेचा तपशील 


मालमत्ता धारकाचे नाव 


१ 


शंकर भवन, रूम नं . २, प्लॉट नं . ९ ७, भवानी शंकर रोड, दादर (प) ,मुंबई -२८ . 


सौ.कमल चंद्रकांत नेवरेकर 


२ 


चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 


शॉप नं . ३, तळमजला, महाराष्ट्र कामगार मैदान , कामगार आघाडी ऑफिस जवळ , 
ना.म.जोशी मार्ग, करी रोड, मुंबई-१३. 


३ 


चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 


गाव बटकणंगले, तालुका गडहिंग्लज, जिल्हा कोल्हापूर , येथील गट क्रमांक व 
उप विभाग ४३४ मधील जमीन . 


४ 


सुमन 

वसंतराव पवार 


. 


गाव आंबेगाव, तालुका कडेगांव, जि . सांगली येथील गट क्रमांक व उप विभाग २३३ मधील जमीन . 
( चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर यांची सदरची जमीन विकत घेण्याकरिता पैसे दिलेले आहेत . ) 


५ 


गाव आजरा , तालुका आजरा, जिल्हा कोल्हापूर , येथील गट क्रमांक व उप विभाग ३७० मधील जमीन 


चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 


६ 


चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 


मौजे महागांव, ता . गडहिंग्लज, जिल्हा कोल्हापूर , येथील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील रानातील शेतजमीन 
गट नंबर ५ ९९ / १ क्षेत्र हे . आर १३.४६ पो . ख . क्षेत्र हे. आर ०.०५ आकार रु . पै . ७.६ ९ क्षेत्र 
हे . आर १.८५ इतके क्षेत्र चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर यांच्या नावावर असलेली जमीन . 


७ 


सौ . कमल चंद्रकांत नेवरेकर 


मौजे कासारकांडगांव, ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर, येथे असलेली घरपरडेमिळकत , 
ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ३८६, क्षेत्रफळ १३६० चौरस फूटाची दगड विटा सिमेंट कौलारू घर व 
आर.सी.सी. इमारत आणि क्षेत्रफळ ११७५ चौरस फूटाची परडे अशी मिळकत . 


८ 


~ 


गाव हसुरवाडी, तालुका गडहिंग्लज, जिल्हा कोल्हापूर , येथील असलेली शेतजमीन, गट नंबर ५०९, चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 
यासी एकूण 

क्षेत्र ८-०३ हे.आर पो.ख. ०-०६ हे.आर, आकार, रूम ४-६२ पैकी 
क्षेत्र ०-४३ हे.आर आकार रू . ०-२२ ची शेतजमीन . 


चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 


९ मु.पो. कासारकांडगांव गांव, ता . आजरा, जिल्हा कोल्हापूर, येथे ३ एकर २६ गुंठे , 

गट कमांक ४७/१ मधील असलेली जमीन . 


चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 


. 


१० मु.पो. बोलकेवाडी, ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर , ७४ गुंठे , गट क्रमांक १२६ मधील 

असलेली जमीन . 


११ 


चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 


. 


गाव शिवडाव बुद्रुक, ता . भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर येथील भूमापन क्रमांक १७२ मधील 
२ एकर जमीन (१ ) रामचंद्र तोरस्कर व ( २) वसंत गुणाजी तोरस्कर यांच्या नावावर असलेली 
चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर यांनी विकत घेतलेली जमीन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल ५, २०१८ / चैत्र १५ , शके १९ ४० 


३ 


( २ ) जंगम मालमत्ता 


- 


( अ) बँकेतील शिल्लक / मौल्यवान वस्तू इत्यादी. 


अ . क्र . 


बँकेचे नाव व खाते क्रमांक 


शिल्लक रक्कम 


खातेदाराचे नाव 


१ कोटक महिंद्रा बँक , प्रभादेवी , मुंबई , 

खाते क्रमांक ० ९ ६३०१२०००५४७६ 


३,२ ९ ८ रू . ६८ पैसे 


चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 


०० रू . ०० 


अपना किसान उद्योग 


२ कोटक महिंद्रा बँक , प्रभादेवी, मुंबई , 

खाते क्रमांक ० ९ ६३२० ९ ०००२०४७ 


४२७३ रू . ३२ पैसे . 


. 


३ कोटक महिंद्रा बँक , प्रभादेवी , मुंबई, 

खाते क्रमांक ० ९ ६३००१०००३३५२ 


दिपाली सी.नेवरेकर व चंद्रकांत 
अण्णा नेवरेकर 


०० रू . ०० 


~ 


४ कोटक महिंद्रा बँक , प्रभादेवी, मुंबई, 

खाते क्रमांक ० ९ ६३२०००००३१५४ 


उज्ज्वला स्टार क्लब अॅन्ड 
रिसोर्ट प्रा.लि. 


५ कोटक महिंद्रा बँक, प्रभादेवी , मुंबई, 

खाते क्रमांक ९ ४११२८२२३४ 


०० रू . ०० पैसे. 


उज्ज्वला स्टार टुर्स अॅन्ड 
ट्रॅव्हल्स प्रा.लि. 


६ कोटक महिंद्रा बँक , प्रभादेवी, मुंबई, 

खाते क्रमांक ०७११२ ९ १४३८ 


०० रू . ०० पैसे . 


अपना किसान अॅग्रीकल्चर 
प्रा.लि. 


७ 


०० रू . ५८ पैसे . 


कोटक महिंद्रा बँक, प्रभादेवी , मुंबई, 
खाते क्रमांक ० ९ ६३२० ९ ०००१८७७ 


कडसु डेव्हलपर्स अॅन्ड 
कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. 


५०,४ ९ १ रू . ०२ पैसे . 


चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 


८ बँक ऑफ महाराष्ट्र, दादर (प ), मुंबई , 

खाते क्रमांक ६०२१०८६१४५३ 


-१० रू . 


अपना किसान उद्योग 


९ बँक ऑफ महाराष्ट्र, दादर ( प) , मुंबई, 

खाते क्रमांक ६००५३४२३४०५ 


४७३ रूपये ६० पैसे . 


चंद्रकांत अण्णा नेवरेकर 


१० दि आजरा अर्बन को - ऑप. बँक लि . 

शाखा, ना . म. जोशी मार्ग, मुंबई, 
खाते क्रमांक १८८७१ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब. अजेटराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब - ९५-२ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल ५, २०१८ / चैत्र १५ , शके १ ९ ४० 


HOME DEPARTMENT 
2nd Floor, Hutatma Rajguru Chowk, Madam CamaRoad , Mantralaya , 

Mumbai400 032 , dated the 2nd April 2018 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999 . 

No. MPI 1117 /C.R . 1185 /Pol 11. — Whereas complaints have been received from number of depositors 
against (1) M /s . Apna Kisan Udyog , (2 ) M /s . Ujjvala Star Clubs and Resorts Pvt. Ltd. (3 ) M /s. Ujjvala Star 
Tours and Travels Pvt. Ltd. (4 ) M /s. Kadsu Developers and Constructions Pvt. Ltd. (5 ) M /s . Apna Kisan 
Agriculture Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as "the said Financial Establishments " ), complaining that they 
have collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors , on demand ; 

And whereas , an offence has been registered against the accused at E.O.W. vide C.R. No.41/ 
2017 (Dadar Police Station . C.R.No. 107/17 ) u / s ,406,409, 420 , 34 of Indian Penal Code r/w section 3 of 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and their 
Chairmen / Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Governmenthas 
to protect the interests of the depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been 
acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen /Directors from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishments . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 4 and Section 5 of 
the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah . XVI of 
2000 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra hereby 

( a ) attaches the properties of the said Financial Establishments and the property in the name of 
their Chairmen /Directors as specified in the Schedule ; and 

(b ) appoints the Deputy Collector , (General Administration ), MumbaiCity District, Fort,Mumbai 
to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial 
Establishment and its Directors ; 

The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court . 

Schedule 
The property of the said accused to be attached is as follows : 
1. Immovable Property ( Land / Flat etc.) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Immovable Property Details 

(2 ) 


Name of Property Holder 

( 3) 


1 


Sau . Kamal Chandrakant 
Nevarekar. 


2 


Shankar Bhavan , Room No. 2 , Plot No. 97 , 
Bhavani Shankar Road, Dadar (West),Mumbai 400 028 . 
Shop No. 3 , Ground ,Maharashtra Kamgar Maidan , 
Near Kamgar Aghadi Office , N.M.JoshiMarg , Curri Road , 
Mumbai 13 . 


Chandrakant Anna 
Nevarekar . 


3 


Chandrakant Anna 
Nevarekar. 


4 


The land situated atGat No. and Sub Division 434 of 
Village Butkanangle, Tal . Gadhinglaj, Dist. Kolhapur. 
The land at Gat No. and Sub Division 233 of Village Ambegaon , 
Tal. Kadegaon , Dist. Sangli.(Payment has been made by 
Chandrakant Anna Nevarekar to purchase the above land) 


Suman Vasantrao Pawar 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, एप्रिल ५ , २०१८ / चैत्र १५ , शके १ ९ ४० 


4 


Sr. No. 

( 1) 


Immovable Property Details 

(2 ) 


Name of Property Holder 

(3 ) 


5 The land situated at Gat No. and Sub Division 370 of Village Ajara Chandrakant Anna 
Tal. Ajara , Dist. Kolhapur. 

Nevarekar . 
6 Agriculture land area 1.85 H.R. in Gat No. 599/1 at 

Chandrakant Anna 
Grampanchayat Mahagaon , Tal. Gadhinglaj, Dist. Kolhapur. Nevarekar . 
7 House At post Kasarkandgaon , Tal. Ajara , Dist. Kolhapur, 

Sau.Kamal 
property No. 386 area 1360 Square feet and open land 

Chandrakant Nevarekar. 
area 1175 Sq. Foot. 
8 Agriculture Land area 0.43 out of total area 8.03 H.R. 

Chandrakant Anna 
in Gat No. 509 , at Village Hasurwadi, Tal. Gadhinglaj, 

Nevarekar . 
Dist. Kolhapur. 
9 Land 3 acre and 26 R in Gat No. 47/1 At Village Kasarkandgaon , Chandrakant Anna 
Tal. Ajara , Dist. Kolhapur. 

Nevarekar. 
10 Land 74 R in Gat No. 126 At Village Bolkawadi, Tal. Ajara , Chandrakant Anna 
Dist. Kolhapur. 

Nevarekar. 
11 Land Purchased by Chandrakant Anna Nevarekar from 

Chandrakant Anna 
( 1) RamchandraToroskar and 2 ) Vasant Toroskar 2 Acre in Nevarekar . 
Survey No. 172, At Village Shivdow Budruk , Tal. Bhudargad , 

Dist. Kolhapur. 
2. Movable Property 
( A ) Bank Accounts , Bank Balance - 


Sr. No. 

( 1) 


Bank Name and Address 

(2 ) 


Balance / Amount 

( 3 ) 


Name of Account Holder 

( 4 ) 


3,298 Rs . 68 Paisa 


Kotak Mahindra Bank , Prabhadevi, Mumbai. 
AccountNo. 09630120005476 


Chandrakant Anna 
Navarekar . 


2 


00 Rs. 00 Paisa 


Apna Kisan Udyog 


Kotak Mahindra Bank , Prabhadevi,Mumbai. 
AccountNo. 09632090002047 


3 


4,273 Rs . 32 Paisa 


Kotak Mahindra Bank , Prabhadevi,Mumbai. 
Account No. 09630010003352 


Miss . Deepali 
Chandrakant Navarekar 
And Chandrakant Anna 
Navarekar. 


4 


00 Rs. 00 Paisa 


Kotak Mahindra Bank , Prabhadevi, Mumbai. 
AccountNo. 09632000003154 


Ujvala Star Clubs and 
Resorts Private Limited . 


5 


00 Rs. 00 Paisa 


Kotak Mahindra Bank , Prabhadevi, Mumbai. 
AccountNo. 9411282234 


Ujvala Star Tours and 
Travels Private Limited . 


6 


00 Rs. 00 Paisa 


Kotak Mahindra Bank , Prabhadevi, Mumbai. 
Account No. 0711291438 


Apna Kisan Agriculture 
Private Limited . 


7 


00 Rs. 58 Paisa 


Kotak Mahindra Bank , Prabhadevi, Mumbai. 
Account No. 09632090001877 


Krdsu Developers and 
Constructions Private 
Limited . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, एप्रिल ५, २०१८ / चैत्र १५ , शके १ ९ ४० 


Sr. No. 

( 1 ) 


Bank Name and Address 

( 2 ) 


Balance / Amount 

( 3 ) 


Name of Account Holder 

(4 ) 


8 


Bank of Maharashtra , Dadar , Mumbai. 
Account No. 60210861453 


50,491 Rs. 02 Paisa Chandrakant Anna 

Navarekar. 


9 


-10 Rs. 


Bank ofMaharashtra , Dadar, Mumbai. 
Account No. 60053423405 


Apna Kisan Udyog 


10 


The Ajara Urban Co -op . Bank Ltd., 
Dist . Kolhapur, Mumbai. Account No. 18871 


473 Rs. 60 Paisa 


Chandrakant Anna 
Navarekar. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


